जिल्हा सेवा, वर्ग-३ व जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ मधील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र 
विकास सेवा, सहायक गट विकास 
अधिकारी, गट-ब (एस-१५) संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३ अ, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर,२०२२ 


शासन STAT :- 

नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर महसूली विभागातील जिल्हा सेवा, वर्ग-३ व जिल्हा 
तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ मधील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र विकास सेवा ,सहायक गट विकास अधिकारी, गट- 
ब संवर्गात (वेतन स्तर एस-१५ : ४१८००-१३२३००) तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे .पदोन्नत 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
खालील तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियमित पदोन्नती कोटयातुन 
तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
नागपूर विभाग 

हि . __ श्री.लुमदेव बाजीराव जुवारे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (पंचायत) - पंचाय समिती मुलचेरा, 
पं.स.धानोरा,जि.गडचिरोली जि.गडचिरोळली 

२. श्री.राजेश माधव फाये, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती कोरची,जि. 
पं.स. कोरची,जि. गडचिरोली चिरोली 

३.  श्री.ए.के.गिऱ्हेपुंजे, यक गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), ग्रामपंचायत विभाग), जि.प.भंडारा, 
प.स.अर्जुनी मोरगाव, जि.गोंदिया 

४.  श्री.जी.टी.सिंगनजुडे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती ,भंडारा,जि.भंडारा 
पं.स.अर्जुनीमोरगाव,जि.गोंदिया 

५.  ्री.आर.जे.घुबडे, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
विस्तार अधिकारी(पंचायत), पं.स.ब्रम्हपुरी, |पंचायत समिती ,ब्रम्हपूरी,जि.चंद्रपूर 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३अ 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले ।तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
जि.चंद्रपूर 


६. श्री.ए.डी.कुर्झकार, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 

विस्तार अधिकारी (पंचायत), पं.स.पोंभुर्णा |पंचाय समिती 
आरमोरी,जि.गडचिरोली 

७9. श्री.ए.व्ही.चनफणे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (पंचायत), पंचायत समिती ,मुल,जि.चंद्रपूर 
पं.स.वरोरा, जि.चंद्रपूर. 

८. श्री.ए.डी.वाळके, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती , सेळू,जि.वर्धा 
पं.स.बल्लारपूर,जि.चंद्रपूर 

९.  प्री.ए.डी.बुराडे, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती 
पं.स.सिंदेवाही,जि.चंद्रपूर ,नागभीड,जि.चंद्रपूर. 

णां . _ श्री.डी.एम.खोटेले, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत) पंचाय समिती ,सडक 
पं.स. सालेकसा,जि.गोंदिया ती,जि.गोंदिया 

हिं | .आर.आर.डोंगरे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
षी अधिकारी,पं.स.साकोली, पंचायत समिती ,ळाखनी,जि.भंडारा 
जि.भंडारा. 

१२. .वंदना भेले, विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
षी अधिकारी नरेगा),जि.प.नागपूर 
पं.स. उमरेड, जि.नागपूर 

१३. SLUG lee, गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी नरेगा),जि.प.गोंदिया. 
पं.स.अर्जुनी मोरगाव, जि.गोंदिया 

१४. .ए.एम.आयचित, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी,पं.स.गोंदिया ।पंचायत समिती आमगाव,जि.गोंदिया 
जिल्हा परिषद गोंदिया 


१५. श्री.एस.पी.डोंगरे, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिती,मौदा,जि.नागपूर 
जिल्हा परिषद गोंदिया 

१६. श्री.एच.व्ही.गौतम, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी पंचाय समिती, 
पं.स.सडकअर्जुनी,जि.गोंदिया ,जि.गोंदिया 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३अ 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले ।तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 

१७. श्री.एस.डी.माऊलीकर, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, पंचाय समिती, 
जिल्हा परिषद चंद्रपूर डपिंपरी,जि.चंद्रपूर 

१८. श्री.जे.जी.तेळकापल्लीवार, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी,जि.प.चंद्रपूर ।पंचायत समिती, सावली,जि.चंद्रपूर 

१९. श्री.आर.व्ही.मेश्राम, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(सांखिकी) पंचायत समिती, साकोली,जि.भंडारा 
पं.स.साकोली,जि.भंडारा. 

२०. श्री.आर.आर.पारधी, गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(सांखिकी),बालविकास (नरेगा),जि.प.भंडारा 
प्रकल्प अधिकारी कार्यालय 
पं.स. साकोली,जि.भंडारा 

२१. ्रींम.एस.आर.गोळे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(सांखिकी) पंचायत समिती,नागपूर,जि.नागपूर 
पं.स.हिंगणा,नागपूर 

२२. ्री.डी.एम.दांडेकर, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(सांखिकी), पंचायत समिती,कुही,जि.नागपूर 
पं.स.उमरेड,जि.नागपूर 

२३. ्री.सुरेंद्रद्रास APTS, यक गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
यक Uae विकास अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग), 
पं.स.कुरखेडा,जि.गडचिरोली जि.प.गडचिरोली. 

२४.  श्री.के.बी.मुडे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती, गोंदिया,जि.गोंदिया 
पं.स.गोंदिया,जि.गोंदिया 

२५. .ए.जी.नागूलवार, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी पंचाय 
पं.स.तुमसर,जि.भंडारा. मिती,कळमेश्वर,जि.नागपूर 

RE. श्रीमती विभावरी तितरे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक बालविकास प्रकल्प पंचायत समिती,वरोरा,जि.चंद्रपूर 
री,बालविकास प्रकल्प 
ी,ब्रम्हपुरी,जि.चंद्रपूर 

२७. SSS, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
य पर्यवेक्षक, पंचायत समिती,राजुरा,जि.चंद्रपूर 
पं.स.बल्लारपूर,जि.चंद्रपूर 

२८. ्री.व्ही.एम.जिडगिलवार, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
य पर्यवेक्षक, पंचायत समिती, भिवापूर,जि.नागपूर 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३अ 


पं.स.कारंजा,जि.वाशीम 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले ।तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 

(१) (२) (३) (४) 
पं.स.नागभीड ,जि.चंद्रपूर 

२९. ्री.व्ही.पी.चरपे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(शिक्षण), पंचायत समिती, रामटेक,जि.नागपूर 
पं.स.मोहाडी,जि.भंडारा 

३०. ्री.एस.ए.हजारे, यक गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(शिक्षण) ग्रामपंचायत विभाग), जि.प.वर्धा 
प.स.सेळू,जि.वर्धा 

अमरावती विभाग 

7 . _. श्री.एल.पी.सुरडकर यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती, 
पं.स.चिखली,जि.बुलढाणा. मेहकर,जि.बुलढाणा 

२. .एस.के.इंगळे, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती, 
पं.स. मुर्तीजापूर,जि.अकोला. बार्शीटाकळी,जि.अकोला 

३. श्री.डी.एन.रुद्रकार, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (पंचायत), पंचाय समिती, 
पं.स.अकोला,जि.अकोला. ल्हारा,जि.अकोला 

४. Beet. घुगे, यक गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), ग्रामपंचायत विभाग), जि.प.वाशीम 


५. श्री.शे.रऊफ शो.चिमन, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती, 
पं.स.शेगाव,जि.बुलढाणा खामगाव,जि.बुलढाणा 

६. श्री.सी.जे. ढवक, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती, 
पं.स.नांदुरा,जि.बुलढाणा. र्यापूर,जि.अमरावती 

७. श्री.बी.एन. गिते, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती, मोताळा, 
पं.स.बुलढाणा,जि.बुलढाणा. जि.बुलढाणा 

८. श्री.एस.डी. दळवी, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती, 
पं.स.शेगाव,जि.बुलढाणा. ंदगाव,जि.नाशिक येथे 

९. श्री.जे.एम. भिलावेकर, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (पंचायत), पंचाय समिती, 
पं.स.संग्रामपूर,जि.बुलढाणा. पूर,जि.अमरावती 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३ अ 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले ।तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 

1 . _ श्री.एस.बी.नारखेडे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती, 
पं.स.नांदुरा,जि.बुलढाणा. मलकापूर,जि.बुलढाणा 

हिं . _ श्री.एन.के.अमझरे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
षी अधिकारी, पं.स. चांदूर बाजार, पंचाय समिती, 
जि.अमरावती. ंदूरबाजार,जि.अमरावती 

१२. श्री.पी.एन.देशमुख, गट विकास अधिकारी,(नरेगा), रिक्‍तपदी 
षी अधिकारी, जि.प.बुलढाणा 
पं.स.शेगाव,जि.बुलढाणा. 

१३. श्री.शरद रमेश घुगे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
षी अधिकारी, पं.स.रिसोड,जि.वाशीम. पंचायत समिती, कारंजा ,जि.वाशीम 

१४. श्री.एस.आर.काळे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी,जि.प.वाशीम. [Fara समिती, 

मुर्तीजापूर,जि.अकोला 

१५. श्री.एच.जे. परिहार, यक गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग) जि.प.अकोला 
पं.स.रिसोड,जि.वाशीम. 

१६. श्री.व्ही.पी.महालक्ष्मे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिती,नांदुरा,जि.बुलढाणा 
पं.स.खामगाव,जि.बुलढाणा. 

१७. श्री.एस.एम.खारकर, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (सांखिकी), पंचायत समिती, चांदूर रेल्वे 
पं.स.चिखलदरा,जि.अमरावती. ,जि.अमरावती 

१८. श्री.एम.डी.ढोले, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (सांखिकी), पंचाय समिती, घाटंजी, 
पं.स. दिग्रज,जि.यवतमाळ. जि.यवतमाळ 

१९. श्री.जी.एन.मुदगल, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
य पर्यवेक्षक, पंचाय समिती,चिखलदरा, 
पं.स.चिखलदरा, जि.अमरावती जि.अमरावती 

२०. श्री.डी.जे.रामटेके, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(शिक्षण), पंचायत समिती, नेर, जि.यवतमाळ 
पं.स.बाभूळगाव, जि.यवतमाळ. 

२१. ्री.किशोर गोळे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(शिक्षण) , पंचाय समिती,यवतमाळ, 
पं.स.यवतमाळ, जि.यवतमाळ 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३ अ 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले ।तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 

(१) (२) (३) (४) 

जि.यवतमाळ 
औरंगाबाद विभाग 

षि . श्री.जी.के.पाटील, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती, पाथरी,जि.परभणी 
पं.स.अऔढा,जि.हिंगोली 

२.  श्री.बी.टी.शिदे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍्तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती,मानवत, 
पं.स.वसमत,जि.हिंगोली जि.परभणी. 

३. श्री.बी.आर.गोरे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती, औंढा-नागनाथ, 
पं.स.वसमत,जि.हिंगोली. जि.हिंगोली. 


४. श्री.आर.डी.क्षिरसागर, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती,बिळोली, जि.नांदेड 
पं.स.किनवट,जि.नांदेड 

५. श्री.जे.व्ही.मोडके, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती, गंगाखेड, 
जिल्हा ग्रामीण विकास जि.परभणी 
यंत्रणा,जि.प.हिंगोळी 

६. श्री.एस.एस.मुंडे, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती, परळी, जि.बीड 
प.स. वरळी.जि.बीड 


9. श्री.एस.एम.कानडे, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत) पंचायत समिती,चाकूर, जि.लातूर. 
पं.स.देगळूर,जि.नांदेड 

८. श्री.आर.एस.महाजन, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी पंचाय Utd pas, 
पं.स.खुलताबाद ,जि.औरंगाबाद जि.औरंगाबाद 


९. श्री.एस.एन.काशीकर, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, पंचाय समिती,वाशी, 
जि.प.परभणी,जि.परभणी जि.उस्मानाबाद. 

षि .  श्री.एस.सी.गायकवाड, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, पंचाय समिती,गंगापूर, 
पं.स.माजलगाव,जि.बीड जि.औरंगाबाद 

चि .  श्री.डी.के.आडेराघो, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
fe अधिकारी (सांखिकी), पंचायत समिती,हदगाव, जि.नांदेड. 
पं.स.नांदेड,जि.नांदेड 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३ अ 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले ।तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 

१२. श्री.आर.एस. बुडुक यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (सांखिकी), पंचायत समिती,अंबेजोगाई, जि.बीड 
पं.स.माजलगाव,जि.. बिड 

१३. श्री.एस.एस.गायकवाड, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
fe अधिकारी (सांखिकी), पंचाय समिती,लोहारा, 
पं.स.वाशी,जि.उस्मानाबाद जि.उस्मानाबाद 

१४. श्री.एस.बी.अंबुरे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (सांखिकी), पंचाय समिती,वसमत, 
पं.स.वमत,जि...हिंगोळी जि.हिंगोली. 

१५. ्री.व्ही.एस.डोंगरे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
यक पद्युधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती,पाटोदा, जि.बीड 
पं.स.माजलगाव,जि.बीड 

१६. श्री.जी.एस.जाधव, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
य पर्यवेक्षक, पंचायत समिती,माजलगाव, जि.बीड 
पं.स.माजलगाव,जि.बीड 

१७. श्री.पी.जी.वैष्णव, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
य पर्यवेक्षक, पंचायत समिती,किनवट, जि.नांदेड. 
पं.स.अंबड,जि.बीड 

१८. ्री.एस.एच.नलावडे य प्रकल्प अधिकारी रिक्‍तपदी 
य पर्यवेक्षक, सनियंत्रण),जि.ग्रा.वि.यं. 
जि.प.उस्मानाबाद,जि.उस्मनाबाद मानाब 

नाशिक विभाग 

हिं . __ श्री.सुहास भागा शिदे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती,पेठ , जि.नाशिक 
पं.स.निफाड,जि.नाशिक 

२. श्री.भगवान वाल्मिक पाटील, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती,साक्री, जि.धुळे 
पं.स.धुळे ,जि.धुळे 

३.  श्री.लाळलू जंगला पावरा, यक गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग), 
पं.स.नंदुरबार,नंदुरबार जि.प.नंदुरबार. 

४. श्री.विनायक रमाकांत मुळे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (सांखिकी), पंचाय समिती,पारनेर, 
पं.स.राहुरी,जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर 

४. श्री.काशिनाथ मोतीराम पवार, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी (सांखिकी), पंचाय समिती, तळोदा, 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३अ 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले ।तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 

पं.स.धडगाव,जि.नंदुरबार. जि.नंदुरबार 

६.  श्री.अजय सुखदेव चव्हाण, गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
य्यक पशुधन विकास अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग), जि.प.धुळे 
जि.प.जळगाव 

७. श्री.चंद्रकांत नारायण सिंग हजारी, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
य्यक पशुधन विकास अधिकारी, पंचाय समिती, दिंडोरी, 
पं.स.सिन्नर,जि.नाशिक जि.नाशिक 

८. श्री.शिवाजी फकौरा ठाकरे, गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(शिक्षण), पंचाय समिती, 
पं.स.नंदुरबार,जि.नंदुरबार. ,जि.नंदुरबार. 

९. श्रीमती भावना हेमंत पाटील, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(शिक्षण), पंचायत समिती, शिंदखेडा, जि.धुळे 
जि.प.धुळे,जि.धुळे 

णं ०. श्री.सुरेश विठ्ठलराव पाटेकर, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
य पर्यवेक्षक, पंचाय समिती, नेवासा, 
पं.स.शेवगाव,जि.अहमदनगर जि.अहमदनगर 

2. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी Re याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ 


रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा .सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन 
विभाग, कार्यासन-१६ ब यांच्या शासन निर्णय दि .०७.०५.२०२१ मधील तरतूदी नुसार पदोन्नतीच्या 
कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि .२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 


३. वरीलप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना सहायक गट विकास अधिकारी,गट-ब संवर्गात खालील अटींच्या 
अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


अटी a art - 


3.9) सदरची पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची असून सदर पदोन्नती प्रशासकीय निकड म्हणून 
लोकहितास्तव देण्यात आली आहे. 


३.२ सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसुचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही . 
पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३ अ 


३.३) उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता फिडर कॅडर मधील ज्येष्ठतेनुसार निश्चित करण्यात 
येईल . 


3.8) वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर विहित कालावधीत रूजू होणे 
आव्यक आहे . 


४. संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद यांनी सहायक गट 
विकास अधिकारी,गट-ब संवर्गातील तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या वरीलप्रमाणे 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत 
सुचना द्याव्यात . 


५. सहायक गट विकास अधिकारी,गट-ब संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजु व्हावे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर पदाचा 
पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी 
अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे . त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास , 
ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१११६११०४१३४६२० 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SURESH DEORAM AMBEKAR 
S U R F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=296e3c880fd 1 b089cf7bc9aed875e1bd9 


D F O R A M 5a2e8ed913596c74f7aa9e24917bc3<c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2768FD72EB50BA92D164687191 
D6F9C7C412A486DDA9C76BBD82BD2EB701251 
A M B F KA R 7, cn=SURESH DEORAM AMBEKAR 
Date: 2022.11.16 12:28:57 +05'30' 
(सु.दे.आंबेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३अ 


डॉ 


मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
विभागीय आयुक्‍त (सवी, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत.), 
१० कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

११ निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


ee 


पृष्ठ १० पैकी १० 


